कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ च्या 
सुधारीकरणास व आधुनिकीकरणासाठी महानिर्मिती 
कंपनी मर्यादित यांना प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या रक्कमेच्या 
समायोजनाबाबत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०१८/प्र.क्र.- ९५/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : - १४ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. वित्त विभाग अर्थस-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दि. ०२/०४/२०१८ 
2) शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०१७/प्र.क्र.११२ (१/उर्जा-३ दिनांक ३१.०३.२०१८ 


प्रस्तावना : - 


कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ (सुधारीकरण व आधुनिकीकरण) जागतिक बँकेच्या 

सहकार्याने उभारण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पासाठी सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रु. ३० कोटी इतकी तरतूद 
करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेकडून सन २०१७-१८ मध्ये कर्जरुपाने रु. ९६,१६,०००/- इतकी रक्कम 
शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाली होती व त्या अनुषंगाने संदर्भिय शासन निर्णय क्र.२ अन्वये समायोजनाचे 
निरंक रक्कमेचे देयक अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आले होते. परंतू आक्षेपासह 
सदर देयक जून २०१८ मध्ये परत आले होते. त्यामुळे सन २०१७-१८ मध्ये रु. ९६.१६ लाख ही रक्‍कम 
समायोजित झाली नाही. सबब संदर्भिय शासन निर्णय क्र. २ रद्द करण्यात येत आहे. सन २०१७-१८ मध्ये 
उपरोक्त प्रमाणे राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झालेली रक्‍कम सन २०१८-१९ या वितिय वर्षात पुस्तकी 
समायोजनाने योग्य त्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी युनिट क्र. ६ (आधुनिकीकरण व नुतनीकरण) प्रकल्पास केंद्र शासनाच्या 
पुढाकाराने जागतिक बँकेकडून मंजूर झालेल्या कर्जाची राज्य शासनाच्या खात्यात जमा झालेली रक्‍कम 
रु.९६,१६,०००/- इतकी रक्‍कम (रुपये ऱ४याहण्णव GR सोळा हजार फक्त) पुस्तकी समायोजनाने वितरीत 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात 
आली आहे त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 
३. वरील बाबींचा खर्च “मागणी क्र. के-११, ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्जे, २०५ पारेषण व वितरण, (००) 
(००) (04) कोराडी ऊर्जा प्रकल्पासाठी महानिर्मिती कंपनीस कर्जे ((८०१०६४७ ५५ कर्जे व आगाऊ LAT” 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदी मधून 
समायोजित करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/प्र.क्र.-- ९५/ऊर्जा-३ 


४. वरील मंजूर झालेल्या कर्जाची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित यांना रोख न 
देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महानिर्मिती कंपनीकडून शासनास येणे असलेल्या रक्‍्कमेपोटी वसुल करण्यात 
यावी. आणि खाली नमुद केलेल्या जमा लेखाशिर्षाखाली समायोजनाद्वारे समायोजित करण्यात यावी. 


अ.क्र. | तपशिल रक्‍कम रुपये | जमालेखाशिर्ष 

| वित्तीय वर्ष २०१७-१८ या | ९६,१६,०००/- | ०८०१ वीज २२(०१) इतर जमा LEAT 
वर्षातील जागतिक बँकेच्या महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळांकडून 
कर्जाच्या ware] मिळणारी भाडेपट्टीची रक्‍कम 
समायोजित करावयाची रक्‍कम (०८०१०१६३) 
एकूण ९६,१६,०००/- 


५. शासनास उपरोक्त प्रमाणे येणे असलेली रक्‍कम रु.९६,१६,०००/-चे निरंक रकमेचे देयक अधिदान 
व लेखा अधिकारी कार्यालयास सादर करावे. सदर कर्ज हे EAP कर्ज असल्याने त्याचे कर्ज परतफेडीचे 
विवरणपत्र BEAMS (ASR) या आज्ञावळीत तयार होत नसल्याने तसे देयकात प्रमाणित करण्यात यावे. 
६. सदर देयकाच्या समायोजनासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव श्री ना.रा. ढाणे व 
नियंत्रण अधिकारी म्हणुन श्री उ.द.वाळुंज सह सचिव उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग (उर्जा प्रभाग) यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

9. महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०१८/ परिपत्रक क्र. अर्थसंकल्प, २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि. ०२.०४.२०१८ मधील परिच्छेद ७ मधील अट क्र. १ ते ९ या अटी लागू होत नाही. परंतु त्या सोबतच्या 
परिशिष्टातील अट क्र. ४ अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या “बाहयसहाय्यित” (EAP) कार्याक्रमांच्या खर्चास 
नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेची अट लागू होत आहे. या लेखाशिर्षाखाली होणारा खर्च हा अर्थसंकल्पित 
तरतूदीच्या ७० % च्या मर्यादेत आहे. 

८. सदर परिपत्रकान्वये निधी वितरणाचे अधिकार प्रशासकीय विभागास देण्यात आले आहेत त्यास 
अनुसरुन सदर निधी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अधिकारात वितरीत करण्यात येत आहेत. तथापि सदर निधी 
बाहयसाहित असल्याने सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९०/१४६१ व 
दि. २४.०९.२०१८ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८४/व्यय-१६ व दि. ०५.१०.२०१८ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/प्र.क्र.- ९५/ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१११४११४३५५१७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
DN: ernment Of Maharashtra, ou=Revenue And Forest 


Nanasaheb 
Rajaram Dhane 


stalCode=400032, st=Maharashtra, 
17169861 1123263cde9d32423e9bb73044d9 1 ed0cffad3b6267198ee5 
serialNumber=6c39e28581150dbdfcfeécd25ed08adf59f4d2fd8c1 ede1730735f6 
04904bf3bb, cn=Nanasaheb Rajaram Dhane 
Date: 2018.11.14 12:48:39 +05'30° 


(ना.रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत -: 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती $A. HRM, 
ais (पूर्व), मुंबई-५१ 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विदयुत सुत्रधारी कंपनी मर्यादित, 
हाँगकाँग बिल्डींग , ४था मजला .एम ,जी,रोड . फोर्ट, मुंबई-२३ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधान सभा, विधानभवन, मुंबई 
उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
मुख्य अभियंता (विद्युत) यांचे कार्यालय जल विद्युत प्रकल्प, एच.एस.बी.सी. इमारत, 
चौथा मजला, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई ४००० ०१ 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), मुंबई. 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
११) वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्य-१६) BT व हमी कक्ष, 
मंत्रालय, मुंबई, ३२ 
१२) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


३ 
४ 
दु 
& 
9 
८ 


SS 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


